दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
महसूल व वन विभागातील, नोंदणी व मुद्रांक 
विभाग आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड या 
संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेत पदे सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- २५ जून, २०२१ 


वाचा :- 9) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनिमय, २०१६ 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसुचना 
3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग झासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग झासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१३/ 
प्र.क्र.३५/दि.क्र.२, दि.०७.१०.२०१६. 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१२/ 
प्र.क्र.३२/दि.क.-२, दि. ०१.०२.२०२१ 
६) सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१ 
७ प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील 
तज्ञ समितीच्या दि.२२ व २३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम 33 नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या वेबसाईट वर प्रसिध्द 
केलेली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सुचना निर्गमित केल्या आहेत. 
सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन महसूल व वन विभागातील, नोंदणी व मुद्रांक विभाग 
आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करणे 
तसेच ३ वर्षापेक्षा जास्त नसेल इतक्या नियत कालांतराने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या शासन सेवेतील 
जागांच्या यादीचे पुनर्विलाकन करुन सदर पदे नव्याने दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारितील 
पदांची पदे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांनी दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली 
आहे. त्यामध्ये नमुद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली 
गट-अ ते गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत ST पदांबाबत, केंद्र शासनाने 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य 
शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती 
पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील तसेच राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील उपरोक्‍त पदांव्यतिरीक्त जी 
पदे अस्तित्वात आहेत, अशा पदासंदर्भात दिव्यांगासाठी पदसुनिश्चितीचा प्रस्ताव संबंधित विभागांनी 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक १२.११.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये गठीत 
केलेल्या तज्ञ समितीसमोर पाठवावेत, san सुचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
२. यासअनुसरून, संदर्भ क्रमांक ७ येथे नमूद तज्ञ समितीच्या दिनांक २२.०२.२०२१ रोजीच्या बैठकीत 
शिफारस केल्यानुसार महसूल व वन विभागातील, नोंदणी व मुद्रांक विभाग आस्थापनेवरील गट-अ ते 
गट-ड या संवर्गातील पदाकरीता सोबतच्य विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगासाठी पदे 
सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसुचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०६२५१६१०१०७०१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Shridhar 
Baburao Dube काळ em 


सहपत्र :- विवरणपत्र-अ (श्रीघर डुबे- पाटील) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यामंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.राज्यमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा. विधानसभा/ विधान परिषद सर्व सदस्य, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
१३. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
१४. कक्ष अधिकारी (ई-१-अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवडनस्ती / कार्यासन म-१. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.९०६/म-१, दि. २५/६/२०२९ रोजीचे सहपत्र 


अ.क्र. 


'पदनाम 


| 


पात्रता 


॥८८७ 4. 


सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कतंव्ये 


शेरा 


गट-अ 


दणी महानिरीक्षक व मुद्रांक 


नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


अपर मुद्रांक नियंत्रक 


दणी व मुद्रांक विभागाचे विभाग प्रमुख म्हणून सर्व विभागाच्या 
कामकाजावर प्रशासकोय नियंत्रण, देखरेख ठेवणे ब नोंदणी ब मुद्रांक 
अधिनियमामध्ये अनुषंगीक सुधारणा शासनास सादर करणे. 


प्रधान मुद्रांक कार्यालयाचे कामकाजावर नियंत्रण ब कार्यालय प्रमुख 
म्हणुन काम करणे, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ मधील मुद्रांक 
जिल्हाधिकारी म्हणुन मुंबई ब उपनगर जिल्ह्यासाठी काम करणे, वेतनी 
मुद्रांक विक्रेत्यामार्फत विविध प्रकारचे मुद्रांकाचा सर्वसाधारण जनतेस 
पुरवठा करणे, नाशिक प्रतिभूती मुद्रणालयाशी समन्वय तसेच नोंदणी 
महानिरीक्षक यांना मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या 
अमलबजावणीबाबत मदत करणे रु.१०,००,०००/- पर्यंतच्या मुद्रांकाची 
परतावा प्रकरणे हाताळणे, तसेच दंड परताव्याचे काम करणे. मुंबई 
शहर व उपनगर परिसरासाठीचे खाजगी वापराचे फ्रँकींग मशिन परवाना 
देणे, लोडींग करणे ब नुतनीकरण करणे. तसेच या कार्यालयातील 
शासकोय मशिन लोडींग करणे. 


भारत सरकारच्या 
दि.४/१/२०२१च्या 
अधिसुचनेप्रमाणे 


सह नोंदणी महानिरीक्षक तथा 


मुद्रांक अधिक्षक (मुख्यालय) 


S, BN, RW, 


SE, C, MF 


a) HH 

b) OL, OA, PD, 
LC 

c) MD involving 
above atob 


कार्यासन HAH ५,१९०,११ व 22 यांचे कामकाजावर नियंत्रण व 
देखरेख ठेवणे तसेच चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्काचा शोध घेणे. 


तज्ञ समितीच्य 
शिफारशीनुसार 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


[दणी उपमहानिरीक्षव 
(मुख्यालय) महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 


[दणी उपमहानिरीक्षव 
(संगणकोकरण) महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 


वभागीय नोंदणी 
उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक 
उपनियंत्रक 


S, BN, RW, 
SE, C, MF 


कार्यासन कमांक ४, ६ व ९ यावर नियंत्रण.ब नोंदणी उपमहानिरीक्षव 
(मुख्यालय) म्हणून काम करणे. माहिती अधिकार कायादयाअंतर्गत 
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी म्हणुन अपील चालविणे. राज्यस्तरीय 
(प्रशासन, लेखा व कार्यालयीन) कामकाजामध्ये नोंदणी महानिरीक्षक 
यांना मदत करणे व त्यांच्या देखरेखीखाली त्यांनी नेमून दिलेली कामे 
पार पाडणे, तसेच नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातील कामकाजावर 
सर्वसाधारण नियंत्रण, कार्यालयातील वर्ग-३ कर्मचा-यांच्या अजित, 
अर्धपगारी व ACTH रजा मंजूरी. 


कार्यासन क्रमांक ३ वर नियंत्रण ब नोंदणी उपमहानिरीक्षक (संगणक) 
म्हणून काम करणे.नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या देखरेखीखाली नोंदणी व 
मुद्रांक विभागाच्या संगणकोकरणाचे कामावर नियंत्रण ठेवणे, 
शासकोय छायाचित्र नोंदणी कार्यालय, पुणे येथील छायाचित्रणावर 
स्थगित दस्तऐवजाचे स्कॅनिंगचे कामावर नियंत्रण ठेवणे, 
संगणकोकरणाचे अनुषंगाने इतर सर्व प्रकारचे कामकाज करणे, 
संगणक-प्रणाली विकसित करुन घेणे, संगणक सामुग्री खरेदी व 
वितरण, संगणक प्रशिक्षण व अनुषंगिक कार्यक्रम राबविणे व नोंदणी 
महानिरीक्षक यांनी सोपविलेले इतर कामकाज. 


वभागातील दुय्यम निबंधक तसेच सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाव 
नियंत्रण ब तपासण्या करणे. विभागातील तक्रारींचे निवारण करणे, 
मूल्यांकनासंबंधातील अपील कलम ३२ (ब) खालील प्राप्त झालेल्या 
प्रकरणांमध्ये न्यायनिर्णय देणे, मा.नोंदणी महानिरीक्षक ब मुद्रांक 
नियंत्रक, म.रा.पुणे यांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे करणे, 
विभागप्रमुख म्हणून वित्तीय अधिकाराची अंमलबजावणी करणे. 
महालेखापाल वसुली-बाबत सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडे 
पाठपुरावा करणे. फ्रँकोंगच्या मशिनच्या सहाय्याने मुदांक विक्री 
करण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या परवानाधारकांची लोडींग 
परबानगी व लोडींगबाबत कार्यवाही तसेच परवाना नुतनीकरण करणे. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग १ तथा 
मुद्रांक जिल्हाधिकारी 


कार्यालय प्रमुख म्हणून काम करणे, आहरण व संवितरण अधिकारी, 
नोंदणी अधिनियम १९०८ ब नोंदणी नियम १९६१ अन्वये जिल्हा 
निबंधक म्हणून कामकाज, मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ नुसार 
जिल्हयाचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी म्हणून कामकाज तसेच कलम ३२ 
खालील प्रकरणांचे मूल्यनिर्धारण ब वसुली, कोर्ट फी अधिनियमाखाली 
जिल्हाधिकारी म्हणून काम करणे, जिल्हयातील दुय्यम निबंधक 
कार्यालयांवर नियंत्रण, मुद्रांकाचा अभिनिर्णय रु.१,००,०००/- पर्यंतचा 
परतावा, चुकविलेल्या मुद्रांकाचा शोध व वसुली, मुद्रांक विक्री परवाना 
ब दस्तलेखनिक परवाना इत्यादी तसेच खाजगी वापराचे फ्रॅकींग 
मशिन्स परवानाधारक यांना लोडींगची परवानगी देणे, मशिन लोड 
करणे व परवाना नुतनीकरण करणे, शासकीय मशिनची लोडींग 
परवानगी व मशिन लोड करणे इ. सर्व कामकाज करणे. 


गट-ब (राजपत्रित) 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग २ तथा 
प्रशासकीय अधिकारी 


S, BN, RW, 
SE, C, MF 


a) HH 

b) OL, LC, DW, 
AAV 

c) MD involving 
above a to b 


दणी उपमहानिरीक्षक यांना मदत करणे, तसेच नोंदणी महानिरीक्षव् 
यांनी ठरवून दिलेल्या इष्टांकाप्रमाणे दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या 
तपासण्या करणे, जिल्हयाचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करणे, 
स्थानीक तपासणी अहवाल, अभिप्राय, अनुपालन ब वसुली याबाबत 
नियंत्रण, चुकविलेल्या मुद्रांकाचा शोध घेणे व बसुलीविषयक कामात 
सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) यांना मदत करणे,महिन्यातून दोन दुय्यम 
निबंधक कार्यालयाची तपासणी करणे ब अहवाल सह जिल्हा 
निबंधक(वर्ग-१) यांना सादर करणे, कलम ३२-अ खालील प्रकरणांचे 
मूल्यनिर्धारण ब बसुली करणे, इ. वसुलीची कामे पार पाडणे व सह 
जिल्हा निबंधक(वर्ग-१) यांनी नेमून दिलेली कामे पार पाडणे, 
बाजारमूल्य AAA कामावर नियंत्रण ठेवणे. 


संपर्ण कार्यालयाचे प्रशासकोय कामकाज व सर्व सह दुय्यम निबधंक व 
त्यांचे अखत्यारीतील कर्मचारी वर्गावर नियंत्रण ठेवणे. 


तज्ञ समितोच्य 
शिफारशीनुसार 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


शि 


10 


सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ 


11 


मुद्रांक उपअधिक्षक 


शासकोय छायाचित्र नोंदणी कार्यालयाचे आहरण ब संवितरण 
अधिकारी म्हणून काम करणे, प्रशासकीय ब आस्थापना विषयक 
बाबीमध्ये व्यवस्थापक यांना मदत करणे, सेवाविषयक बाबी, 
PART इ.कामकाज करणे. 


दणी अधिकारी म्हणून दस्तऐव णी करणे. 


खालील कामाकाजापैको नेमून दिलेले काम करणे :- वांद्रे विस्त 
कक्ष येथील कर्मचारी, मुद्रांकाचा साठा, मुद्रांक विक्रीची रोख रक्‍कम 
यांवर नियंत्रण ठेवणे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज येथील दलालांकडून 
चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्काची वसुली करण्यासाठी मुद्रांक निरीक्षक व 
पर्यवेक्षक यांचेकडून कार्यक्षमतेने काम करुन घेणे, माफी योजने 
अतर्गत आलेल्या दस्तऐवजांवरील कार्यवाहीवर नियंत्रण ठेवणे. 


12 


अप्पर कोषागार अधिव 


13 


सहाय्यक लेखाधिव 


S, BN, RW, 
SE, C, MF 


मुद्रांक विक्री ब पुरवठा तसेच परताबाचे कामकाजाबाबत कोषागार 
अधिकारी यांना सहाय्य करणे व त्यांनी नेमुन दिलेले काम करणे. 


वेतन व भत्ते बिलांची ब इतर देयकांची तपासणी करणे, भांडार व लेखा 
विभागातील पर्यंवेक्षणाचे काम करणे , वित्त विषयक (खरेदी, अनुदान 
इ.) पत्रव्यबहार सांभाळणे. 


प्रतिनियुक्‍तीचे पद 


आहे. 


14 


मुद्रांक निरीक्षक 


S, BN, RW, 
SE, C, MF 


a) LV 

b) HH, PD 

c) OL, OA, LC 
d) MD involving 
above a to c 


खालील कामकाजापैको नेमून दिलेले काम करणे - वांद्रे विस्त 
शाखा येथे प्रॉपर ऑफीसर म्हणून काम करणे, उपमुद्रांक अधिक्षक 
पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार आवश्यकतेनुसार सांभाळणे, शेअर 
बाजारातील दलालांच्या नोंदवहया तपासून मुद्रांक शुल्क वसूल करणे, 
चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या शोधासाठी सहकारी संस्था, स्टॉक 
एक्सचेंज येथे भेटी देवून तपासण्या करणे, कोषागाराकडून आलेले- 
अ-- मेमो पडताळून त्यावर कार्यबाही करणे, एकत्रीत मुद्रांकाची 
प्रकरणे हाताळणे, व पत्रव्यवहार सांभाळणे. 


तज्ञ समितीच्य 
शिफारशीनुसार 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


15 


दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ 


S, BN, RW, 
SE, C, MF 


a) HH 

b) OL, LC, DW, 
AAV 

c) MD involving 
above a to b 


दणी अधिकारी म्हणून दस्तऐव दणी करणे. 


al. Sel GAR पत्रव्यवहार करणे, त्यांचेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
का.३ यांना मदत करणे. 


TSU कायदा १९०८ मधोल भाग १ ते १५ अंतर्गत व त्या अनुषं 
महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे अंतर्गत सर्व प्रकारची प्रकरणे, शासन 
पत्रव्यवहार हाताळणे, इतर राज्यातील पत्रव्यबहार, नोंदणी अधिनियम 
ब नियम सुधारणा प्रकरणे, तसेच इतर पूरक कायद्यांतर्गतची (आयकर, 
कमाल नागरी जमीन धारणा इ.) प्रकरणे हाताळणे. 


शासन स्तराव् पत्रव्यवहार, प्रस्तावा ब इतर राज्य 
पत्रव्यबहार(नियंत्रण, सल्ला, अभिप्राय, दुरुस्त्या), बोगस मुद्रांकाशी 
संबंधित सर्व पत्रव्यबहार पहाणे. 


पासणी अहव प्रकरणांच्या वसुलीची मासिक व त्रैमासिव 
विवरणपत्रे तयार करणे, स्थानिक तपासणी अहवाल व प्रारुप 
परिच्छेदाबाबत टिपण्या सादर करणे, आदेशांची प्रारुपे तयार करणे व 
शासन पत्रव्यवहार करणे. 


शासकोय छायाचित्र नोंदणी कार्यालयातील सर्व प्रकारच्या | 


प्रस्तावांबाबत पत्रव्यबहार करणे. 


अंतर्गत लेखा तपासणी करणे,अहवाल तयार करणे, अनुपालन 
अहवालाची छाननी करणे व तत्संबंधी पत्रव्यवहार, दोरा कार्यक्रमा 
निश्‍चित करणे, याबाबत सहाय्यक लेखाधिकारी क्रं.१ व २ यांचेशी 
समन्वय साधुन कार्यवाही करणे. 


वभागीय चोकशी, पदांचा आढावा व पुर्नरचना प्रस्ताव, अफरातफर / 
लाचलुचपत प्रकरणे,वर्ग-३ (लिपीक), वर्ग-४ बदल्या ब नेमणुका, 
सेवाप्रवेश नियम संबंधातील कामकाज करणे. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


वर्ग-१,२,वब ३ च्या बदल्या/पदोन्नती/नेमणुका, मालमत्ता ब दायित्वे 
विवरणपत्रे,नबडसुची राजपत्रित अधिकारी any निवडसुची, 
दु.नि.श्रेणी-९, पदोन्नती/बदली संदर्भात शासनपत्र व्यवहार, मानिव 
दिनांक, या संबंधातील कामकाज करणे. 


सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षक यांचेबरोबर तपासणीसाठी जाणे, 
तपासणी अहवाल तयार करणे व तत्संबंधी पत्रव्यबहार, चुकविलेल्या 
मुद्रांक शुल्काचा शोध व वसुलीसाठी पत्रव्यवहार करणे. 


PR निराकरण करणे, मुल्यांकनाबाबतचे कोर्ट प्रकरणे, 
मुल्याकंनाबाबतचे पत्रव्यवहार करणे मुद्रांक परतावा दंड परतावा 
चुकविलेला मुद्रांक शुल्काचा शोध व बसुली वर नियंत्रण, चुमुशु बक्षीस 
योजना, इंष्टाक वाटप ब बसुली आढावा ब मासिक विवरणपत्र व 
लिपीकांचे कामावर नियंत्रण ठेवुन सर्व प्रकरणे विहित मुदतीत सादर 
करणे. 


16 


S, BN, RW, 
SE, C, MF 


उपसंचालक यांना कामकाजात मदत करणे व त्यांच्या सल्ल्याने इतर 
कामे करणे, लेखाविषयक बाबी, पगार देयके ब इतर सर्व प्रकारची 
देयके कोषागार ताळमेळ, वार्षिक विवरणपत्रे, सेवा निवृत्ती प्रकरणांवर 
कार्यवाही करणे, मुख्य लेखाशिर्षक ७६१० खालील अग्रीमाबाबतची 
कार्यवाही करणे, वार्षिक, आठमाही, चारमाही,तिमाही,नऊमाही 
अंदाजपत्रके तयार करणे ब ततसंबधी पत्रव्यबहार, कार्यक्रम 
अंदाजपत्रक व ततसंबंधी पत्रव्यवहार , निधीवितरण , पुनर्विनियोजन , 
समर्पित अहवाल, मुद्रांक छपाई वरील खर्चाची नशिक प्रतिभुती 
मुद्रांणालयाची देयके छाननी करणे व इतर सर्व कामकाज करणे.. 


प्रतिनियुक्‍तीचे पद 


आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


गट-क 


17 


कनिष्ठ लिपिक 


S, BN, RW, 
SE, C, MF 


18 


5, oT, W, L, 
PP, BN, RW, 
SE, C, MF 


उपरोक्‍त विषयासंदर्भातील पत्रव्यबहार आवक-जावक करणे, तसेच 
कार्यासनातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांचे निर्देशानुसार काम 
करणे. 


मूळ दस्तऐवज पक्षकारांना परत करणेबाबतची मासिक विवरणपत्रे व 
माहिती, पाक्षिक गोषवारा टपाल आवक-जावक, कार्यासनाकडील सर्व 
टायपिंग करणे व इतर किरकोळ कामे पार पाडणे. 


पर्वे कार्यालयीन पत्रव्यबहार आस्थापना व लेखाविषयक बाबी, 
नियतकालीक अहवाल, सेवाविषयक बाबी हाताळणे, चुक ॥विलेल्या 
मुद्रांक शुल्क शोधाच्या कामी पत्रव्यबहार ब नोटीसा हाताळणे, इंग्रजी 
ब मराठी टंकलेखन करणे,वेतनी मुद्रांक विक्रेते म्हणून सर्व प्रकारचे 
मुद्रांकांची विक्री करणे, नोंदवहया ठेवणे, रोकड रकमा हाताळणे, भरणा 
करणे, मुद्रांकांचा साठा व मागणी यांबाबत अहवाल तयार करणे. 


वेतन ब इतर आस्थापनेचे कामकाज, सेवापुस्तके पुर्ण करणे, नोदण 
फी ची पडताळणी ब मासिक विवरणपत्रे, इष्टांकाबाबत माहिती व 
पूर्तता अहवालाबाबत माहिती. सर्व प्रकारची माहिती संकलित करुन 
पाठविणे. 


कार्यालयीन पत्रव्यवहार, आस्थापना वब लेखाविषयक बाबी, 
पगारदेयके, भत्ते सेवापुस्तके इत्यादी बाबतचे कामकाज करणे. 


कनिष्ठ आरेखक यांना मदत करणे , Wael तयार करणे, नस्त 
सादर करणे इत्यादी कामकाज करणे. 


भारत सरकारच्या 
दि.४/१/२०२१च्या 
अधिसुचनेप्रमाणे 


19 


S, ST, W, L, 
PP, BN, RW, 
SE, C, MF 


a) PD 

b)OL 

c) MD involving 
above a to b 


तांत्रिक विभागाचा विभागप्रमुख म्हणून काम करणे, तयार झालेली 
चित्रपट्टी ब फोटो यांची पाहणी करणे, पेपर, फिल्म,रसायने यांचा 
अहवाल पडताळणी करणे, दैनंदिन तांत्रिक अहवाल व्यवस्थापक यांना 
सादर करणे. 


तज्ञ समितोच्य 
शिफारशीनुसार 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


गट-ड 
दप्तरबंद S,ST,W,L, | a) LV कार्यालयीन अभिलेख सुस्थितीत ठेवणे बाबत कार्यवाही करणे. तज्ञ समितीच्य 
PP, BN, RW, | ७) HH, PD शिफारशीनुसार 
SE,C,MF | c) OL, LC 
oa d)ASD (M), SLD, 
MI 
e) MD involving 
above a to d 
a S,ST,W,L, | --- कार्यालयाचे संरक्षणाचे काम पार पाडणे. तज्ञ समितीच्य 
र PP, BN, RW, शिफारशीनुसार 
SE, C, MF वगळण्यात येत 
आहे. 
सफाई कामगार S, ST, W,L, | ---- पंपुर्ण कार्यालयाची ब आवाराची साफसफाई करणे, महिला/पुरुष यांचे | भारत सरकारच्या 
22 PP, BN, RW, स्वच्छतागृहाची स्व्व्छता पाहणे. दि.४/१/२०२१ च्या 
SE, C, MF अधिसुचनेप्रमाणे 
आवेष्टक S,ST,W,L, | a) BLV.PD, 0), तयार झालेल्या प्रींटस दुय्यम निबंधक कार्यालयाप्रमाणे विभक्त कर । तज्ञ समितीच्य 
PP, BN, RW, | ७) HH, OL णे, दस्ताला बरहुकुम लावणे, शिक्का मारणे, छायाप्रतीसह मुळ | शिफारशीनुसार 
SE,C,MF | 081, ASD (M), | दस्तऐबजाची पार्सल्स तिकोटे लावून त्यांची बॅग तयार करुन पोस्टेज 
23 MI, ID करणे. 
त) MD involving 
above a to b 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१ 


शासन निर्णय शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०२१/७८६/प्र.क्र.१०६/म-१, दि. २५/६/२०२९ रोजीचे सहपत्र 


Abbreviations: 

Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 | Bind 11 PD Partially Deaf 
2 LV Low Vision 12 AAV Acid Attack Victim 
3 - Deaf 13 ASD Autism Spectrum Disorder 

(M= Mild, MoD=Moderate) 
4 HH Hearing Handicapped 14 ID Intellectual Disability 
5 OL One Leg 15 SLD Special Learning Disability 
fiz= Ge.” 4] OAL One Arm and One Leg 16 MI Mental 1111655 
7 CP Cerebral Palsy 17 MD Multiple Disability 
ie Be = =| LC Leprosy Cured 18 DW Dwarfism 
| 9 [OA One Arm 19 BL Both Leg 
10 DW Dwarfism 20 BLV Blindness and Low Vision 
Abbreviations: 

Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 S Sitting a PP Pulling & pushing 
2 ST Standing [ss MF Manipulation by fingers 
3 W Walking i SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 C Communication 
| 6 [KC Kneeling & Crouching 12 RW Reading and Writing 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


